कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग (खुद्द) 


आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२१ ते 
दि.२८/०२/२०२२ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अस्थाप-२०२० /प्र.क्र.५४ /प्रशा-१ 
दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१/०९/२०२१ 

वाचा :- 

१) शासन निर्णय, रो.व स्व.रो. विभाग, क्रमांक- आढावा- २००१/प्र.क्र.१०९ /प्रशा-१, दि. ०५/०३/२००३ 

शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक- कौविउ -२०१५/प्र.क्र.२१/प्रशा-१ दि. ०६/०४/२०१५. 

शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक - कौविउ -२०१५/प्र.क्र.०७/प्रशा-१ दि.११/०६/२०१५. 
शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक - कौविउ-२०१६/ प्र.क्र.५०/ प्रशा-१, दि. १८ /०३/२०१६. 
शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक - कौविउ-२०१६/ प्र.क्र.५० / प्रशञा-१, दि. ०४/१०/२०१६. 
शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक - कौविउ-२०१७/ प्र.क्र.७३ / प्रशा-१, दि. ०७/०३/२०१७. 
शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक-कौविउ-२०१९/प्र.क्र.४५/प्रशा-१, दि. २७/०३/२०१९ 
८) शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक-अस्थाप-२०२०/प्र.क्र.५४/प्रशा-१, दि. ०२/०३/२०२० 
९) शासन निर्णय, कौ.वि.व उ. विभाग, क्रमांक-अस्थाप-२०२०/प्र.क्र.५४/प्रशा-१, दि. १०/०९/२०२० 
qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- पदनि २०१६ / प्र.क्र.८/१६ /आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ 
११) शासन निर्णय, कौ.वि.रो.व उ. विभाग, क्रमांक-अस्थाप-२०२०/प्र.क्र.५४/प्रशा-१, दि. २३/०२/२०२१ 
१२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- पदनि २०१६ / प्र.क्र.८/१६ /आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ 


AD 


oO ३७ SS 


9 


YS—~>E «Sse "5-८ 


प्रस्तावना :- 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत 

आकृतिबंध वरील संदर्भ क्र-१ ते क्र.५ येथील शासन निर्णयांन्वये निश्चित करण्यात आलेला आहे. 

२. संदर्भ क्र.११ येथील विभागाच्या शासन निर्णयान्वये विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील ४८ अस्थायी 

पदांना यापूर्वी दि.०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

३.  वित्तविभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.१२ येथील दि.१०/०८/२०२१ अन्वये विभागातील अस्थायी पदांना 

दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना अधिकार 

प्रदान करण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील ४८ 


अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी 
देण्यात येत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशील सोबतच्या विवरणपत्र "अ “मध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे. 
४. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातील ४८ अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक, 
“झेडए-२, २२५१, सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा सेक्रेटरीएट (०१) (०१) रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग (२२५१ 
०५१६) दत्तमत” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२०२२ च्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा व तो त्याच 
लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. शासन निर्णय वित्त विभागाच्या उक्त संदर्भ क्र.१२ येथील दिनांक १०/०८/२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२० /प्र.क्र.५४ /प्रशा-१ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून संकेतांक २०२१०९०११२४८२६७२०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Sangeeta Ajit बा 


postalCode=: , st=I 
2.5.4,20=ba607066e7a34e |de0f7e09a3 15a2afS0 
Ajit Shinde 


Shinde ण काया arson 
(संगीता शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
०१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 


०२. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
०३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

०४. वित्त विभाग, (व्यय-६/वित्तीय सुधारण), मंत्रालय,मुंबई. 

०५. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १८, र. व का.,मंत्रालय,मुंबई. 

०६. कार्यासन अधिकारी,रोख शाखा,कौ. वि.रो. व उ. विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


०७. निवड नस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०२० /प्र.क्र.५४ /प्रशा-१ 


विवरणपत्र -अ 
शासन निर्णय क्रमांक- अस्थाप-२०२० /प्र.क्र.५४ /प्रशञा-१, दिनांक ०१.०९.२०२१ अन्वये ४८ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


अ.क्र. | पदांचा संवर्ग पदाची | वेतनश्रेणी (७ व्या वेतन आयोगानुसार 
संख्या | सुधारीत संरचनेतील वेतनश्रेणी) 
१ प्रधान सचिव / सचिव १ संवर्ग पद 
२ उप सचिव २ 5-२५ : ७८८००-२०९२०० 
३. विशेष कार्य अधिकारी(उप सचिव दर्जा गट -अ) २ 5-२५ : ७८८००-२०९२०० 
8 अवर सचिव १ 89-२३ : ६७७००-२०८७०० 
षु वरिष्ठ स्वीय सहायक १ S-23 : ६७७००-२०८७०० 
६ निवडश्रेणी लघुलेखक १ S-4& : ४४९००-१४२४०० 
9 कक्ष अधिकारी & S-20 : ५६१००-१७७५०० 
८ सहायक कक्ष अधिकरी ९ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
९ संगणक सहायक ३ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
१० | उच्चश्रेणी लघुलेखक २ 5-१५ :४१८००-१३२३०० 
११ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 3 85-१४ : ३८६००-१२२८०० 
१२ | लघुटंकलेखक १ 8-८ : २५५००-८११०० 
१३ रोखपाल (लिपीक-टंकलेखक) q 5-६ : १९९००-६३२०० 
१४ । देयक-लिपीक (लिपीक-टंकलेखक) १ 8-६ : १९९००-६३२०० 
१५  । (लिपीक-टंकलेखक) g 5-६ :१९९००-६३२०० 
१६ । वाहन चालक २ 5-६ : १९९००-६३२०० 
१७ | शिपाई ४ 5-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण Bd अस्थायी पदे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


